महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 
सवंर्गाची दि. ०१.०१.२०१८, ०१.०१.२०१९, 
०१.०१.२०२० व ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती 
अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२१/प्र.क्र.२१३/प्रश्ञा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
तारीख: 23 नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा : आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.आस्था-ब/१२४/उपशि-ज्ये.सू./ पंचवार्षिक/४८९६, 
दिनांक १८.११.२०२१ 


शासन परिपत्रक 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गाची 


दिनांक ०१.०१.२०१७ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ पर्यंतची म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०१८, दिनांक 


०१.०१.२०१८ ते दिनांक ३१.१२.२०१८ पर्यंतची म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०१९, दिनांक ०१.०१.२०१९ 


ते दिनांक ३१.१२.२०१९ पर्यंतची म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०२० तसेच दिनांक ०१.०१.२०२० ते 


दिनांक ३१.१२.२०२० पर्यंतची म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अतिरिक्त तात्पुरती ज्येष्ठता 


सूची यासोबतच्या अनुक्रमे प्रपत्र अ, प्रपत्र ब, प्रपत्र क व प्रपत्र ड मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


2. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०१६ / 


प्र.क्र.२८१/बारा, दिनांक २१.०६.२०२१ नुसार तयार करण्यात आली आहे. . 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७ / २०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी 


दिलेल्या निर्णयान्वये, दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध 


ठरविले आहे. सदर निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विठोष 


अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल करण्यात आली आहे. सदर विशेष अनुज्ञा याचिकेमधील 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२१/प्र.क्र.२१३/प्रशा-२ 


अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून ही ज्येष्ठतासूची निर्गमित करण्यात येत आहे. त्यानुसार सन २००४ 


नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल, या अटीच्या 


अधीन राहून ही ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 


आणावी, ज्या अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतायादी संबंधित आक्षेप असतील त्यांनी त्या संदर्भातील निवेदन 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत हे आदेश निर्गमित झाल्यापासून दोन आठवडयाच्या 


आत शासनास सादर करावे. विहित कालमर्यादेनंतर आलेल्या निवेदनाचा विचार करण्यात येणार नाही. 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी विहित कालमर्यादेत प्राप्त झालेली निवेदने त्यांच्या 


अभिप्रायासह शासनाकडे तात्काळ पाठवावीत. 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१११२३१५२७५१५६२१ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 


DEEPAK VIJAY "द 


5 MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 
S H E LA R EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2021.11.23 15:37:46 +05'30' 


(दीपक ]ोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त शिक्षण, आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍तालयामार्फत 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र - अ 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पे बॅन्ड-रु. एस-17 : 47600-151100 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक 01.01.2017 ते 31.12.2017 अखेरची म्हणजेच दि. 01.01.2018 रोजीची 


तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 
क्र. | क्रमांक (सरळसेवेने/ (नियुक्‍तीनं | दिनांक | दिनांक/ चचा अर्हता 
मर्यादित तर जेष्ठतेचा । दिनांक 
विभागीय प्रवर्ग मानीव 
परीक्षेव्दारे बदलला दिनांक 
नियुक्‍त असल्यास 
उमेदवारांचा त्याचा 
क्रमांक व परीक्षेचे दिनांक) 


वर्ष) 
ae oe | ७. |. ee | 0 |. वि. 
a a ee ee 00.1 


प्रपत्र - ब 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पे बॅन्ड-रु. एस-17 : 47600-151100 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक 01.01.2018 ते 31.12.2018 अखेरची म्हणजेच दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती 


अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 
अ.क्र. |S धेकाऱ्यांचे नांव | fad | पर नियुक्‍ती रज lip | 
क्रमांक मार्ग (gadis | दिनांक | दिनांक/ al 
(सरळसेवेने तर जेष्ठतेचा । दिनांक 
/ मर्यादित प्रवर्ग मानीव 
विभागीय बदलला दिनांक 
परीक्षेव्दारे असल्यास 
नियुक्‍त त्याचा 
उमेदवारांचा दिनांक) 
क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष) 


(आ... |. “१. |. ८. |... 0. ee ॥ आ. | 
=e a eee 
कोलते 


प्रपत्र - क 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पे बॅन्ड-रु. एस-17 : 47600-151100 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक 01.01.2019 ते 31.12.2019 अखेरची म्हणजेच दि. 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 


क्रमांक (सरळसेवेने/ (नियुक्‍तीनंतर दिनांक दिनांक/ दिनांक अर्हता 
मर्यादित प्रवर्ग बदलला जेष्ठतेचा 
विभागीय असल्यास मानीव दिनांक 
परीक्षेव्दारे त्याचा 
नियुक्‍त दिनांक) 
उमेदवारांचा 
क्र. व वर्ष) 


श्री.नेखिल शरद भुयार सरळसेवा 17.01.1992 इ.मा.व. [25.11.2019 ।॥25.11.2019 [31.01.2050 शिक 
580 श्री.सचिन नानाजी सोळंकी सरळसेवा ॥31.10.1986 वि.जा.अ ।02.12.2019 ।॥02.12.2019 ।31.10.1944 


581 श्रीमती रत्नमाला राजेंद्र सरळसेवा |21.08.1991 22.11.2019 |22.11.2019 ॥31.08.1949 
गायकवाड 
582 श्री.अशोक बाबुराव देशमुख पदोन्नती ॥21.01.1962 खुला  ॥18.09.2019 ।॥18.09.2019 |31.08.2020 शिका 


श्री.सुदाम रुपला राठोड पदोन्नती ।॥01.01.1962 | वि.जा.अ |24.09.2019 |24.09.2019 ॥31.12.2019 


श्री.विद्याधर वामनराव देशपांडे पदोन्नती  ।16.07.1962 14.11.2019  ।॥14.11.2019 |31.07.2020 ._ | 


श्रीमती पूनम प्रेम म्हस्के पदोन्नती ।27.02.1964 14.11.2019 [14.11.2019 |28.02.2022 aa 


क्रमांक (सरळसेवेने/ (नियुक्‍तीनंतर दिनांक दिनांक/ दिनांक अर्हता 
मर्यादित प्रवर्ग बदलला जेष्ठतेचा 
विभागीय असल्यास मानीव दिनांक 
परीक्षेव्दारे त्याचा 
नियुक्‍त दिनांक) 
उमेदवारांचा 
क्र. व वर्ष) 


श्री.वंडीदास माधवराव देशपांडे पदोन्नती  ।॥13.11.1961 07.11.2019 ॥07.11.2019 ।30.11.2019 


587 श्रीमती शफकबानु अब्दुल शकुर पदोन्नती ।28.06.1962 18.09.2019 ।18.09.2019 ।30.06.2020 
शत्तारी 
श्री.विठोबा देवराम जायभाये पदोन्नती  ।01.07.1962 23.09.2019 |23.09.2019 ।30.06.2020 शशि 


श्री.विश्श्वनाथ हरि जोग पदोन्नती  ।11.02.1964 21.09.2019 |21.09.2019 ।28.02.2022 


श्रीमती साधना कलभूषण धर्मराव | पदोन्नती ।॥15.01.1964 19.09.2019 ।॥19.09.2019 |31.01.2022 Bo '| 
श्री.अविनाश किसनराव देशमुख | पदोन्नती = (25.02.1963 23.09.2019 ।23.09.2019 |28.02.2021 4 


श्री.मोहन देविदास पवार पदोन्नती  ।॥19.06.1962 इ.मा.व. ।21.09.2019 |॥21.09.2019 |30.06.2020 fs 


श्री.प्रकाश वसंतराव ढवंगळे पदोन्नती  ।01.07.1962 23.09.2019 |23.09.2019 ।30.06.2020 शि 
594 'श्री.मोहेम्म्द साबिर मोहम्मद पदोन्नती ।25.06.1963 खुला |01.10.2019 |01.10.2019 |30.06.2021 
युसूफ शेख 


श्री.बबन के. देशमुख पदोन्नती ।॥10.06.1964 08.01.2020 ।08.01.2020 ।30.06.2022 as 


क्रमांक (सरळसेवेने/ (नियुक्‍तीनंतर दिनांक दिनांक/ दिनांक अर्हता 
मर्यादित प्रवर्ग बदलला जेष्ठतेचा 
विभागीय असल्यास मानीव दिनांक 
परीक्षेव्दारे त्याचा 
नियुक्‍त दिनांक) 
उमेदवारांचा 
क्र. व वर्ष) 


श्री.मेहमद अबुस सामी पदोन्नती ।॥02.07.1962 06.11.2019 ।06.11.2019 |31.07.2020 


597 श्री. वेकटचारी रामाचारी पदोन्नती  ।10.01.1966 20.09.2019 |20.09.2019 |31.01.2024 
आरवेल्ली 
598 | 598 'श्री.हेमराज कचरु दहिवले पदोन्नती ।॥26.12.1962 अ. 20.09.2019 |20.09.2019 |31.12.2020 ne 


श्री.बाबुराव बळीराम पारधी पदोन्नती ।॥28.04.1963 | इ.मा.व. |24.12.2019 |24.12.2019 ।॥30.04.2021 Lo 


| 600 | 600 _ श्री.दिलीप खुशाल तायडे पदोन्नती ।॥22.01.1964 | इ.मा.व. ।॥30.09.2019 |30.09.2019 ।॥31.01.1922 [|| 
श्री.प्रकाश नथ्थुजी करणकोटे पदोन्नती ।28.09.1962 । इ.मा.व. ।20.09.2019 ।20.09.2019 ।30.09.2020 


602 श्री.प्रकाश तुळशिराम अंधारे पदोन्नती ।॥30.05.1963 06.11.2019 ।॥06.11.2019 ।॥31.05.2021 शिका 


श्री.अशोक मारोती पाटील पदोन्नती ॥27.11.1963 इ.मा.व. ।20.09.2019 |20.09.2019 |30.11.2021 es 


श्री.अर्जुन राजाराम मलदोरे पदोन्नती ।॥25.09.1963 08.11.2019 ।08.11.2019 |30.09.2021 a 


प्रपत्र - ड 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पे बॅन्ड-रु. एस-17 : 47600-151100 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक 01.01.2020 ते 31.12.2020 अखेरची म्हणजेच दि. 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती 


अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 
क्रमांक मार्ग (नियुक्‍तीनंत| दिनांक | दिनांक/ चा अर्हता 

(सरळसेवेने/ र जेष्ठतेचा । दिनांक 

मर्यादित प्रवर्ग मानीव 

विभागीय बदलला दिनांक 

परीक्षेव्दारे असल्यास 

नियुक्‍त त्याचा 
उमेदवारांचा दिनांक) 

क्रमांक व 

परीक्षेचे वर्ष) 


0. 0... 2 ह. र. ७ ह 
605 605 श्रीमती | Tt |5.10.1962 खुला 29.0०.2020 |29.09.2020]31.10.2020 
i 


607 श्रीमती साधना पांडुरंग 4.09.1963 1.10.2020 |1.10.2020 |30.09.2021 
काकडे 
विवध Tt 16.04.1964 इमाव =: {15.10.2020 |15.10.2020 |30.04.2022 
शेख 


किं पिं श्री.प्रल्हाद ब मिग) T 11.06.1964 इमाव 12.10.2020 [12.10.2020 131.05.2022 
दरवडे 


क्रमांक मार्ग (नियुक्‍तीनंत| दिनांक | दिनांक/ चा अर्हता 
(सरळसेवेने/ र जेष्ठतेचा | दिनांक 
मर्यादित प्रवर्ग मानीव 
विभागीय बदलला दिनांक 
परीक्षेव्दारे असल्यास 
नियुक्‍त त्याचा 
उमेदवारांचा दिनांक) 
क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष) 


I SS ee: 


610 610 श्री सुनिल दत्तात्रय 16.11.1964 इमाव 7.10.2020 |7.10.2020 |30.11.2022 
गायकवाड 


611 श्रीमती एस.पी 1.06.1966 31.12.2020 |31.12.2020 |31.05.2024 | | 
612 श्रीमती माधुरी दशरथ 6.5.1963 5.10.2020 |5.10.2020 |31.05.2021 an 
श्री. मिलिद बाबुराव 31.07.1963 | खुला ॥1.10.2020 |1.10.2020 |31.07.2021 
मोरे 


श्री.संजय किसन मेहेर 1.01.1966 इमाव ।॥12.10.2020 |12.10.2020 |31.12.2023 शशि 
615 श्रीमती लता बाळकृष्ण 16.10.1962 | खुला ।|25.09.2020 ।25.09.2020|31.10.2020 
भोसले 


616 | 616 श्री.प्रभाकर बी चौधरी 15.09.1962। इमाव ।25.09.2020 |25.09.2020/30.09.2020 a ॥ _',.| 
श्री.शरद एन भोळे पदोन्नती 11.06.1963 इमाव ।23.09.2020 |23.09.2020131.05.2021 a ae 


क्रमांक मार्ग (नियुक्‍तीनंत| दिनांक | दिनांक/ चा अर्हता 
(सरळसेवेने/ र जेष्ठतेचा | दिनांक 
मर्यादित प्रवर्ग मानीव 
विभागीय बदलला दिनांक 
परीक्षेव्दारे असल्यास 
नियुक्‍त त्याचा 
उमेदवारांचा दिनांक) 
क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष) 


ee व आडी वि आ य हड हह क य 


619 श्री.संदीप वामनराव 7.03.1963 इमाव ।॥1.10.2020 |1.10.2020 ।31.03.2021 
कोठावळे 


